आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (05) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१० ई ४५५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र. ५/कार्या-६, दि.११.०७.२०२२. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बियुडी-१३२२/प्र.क्र. ११/आरोग्य-७. 

प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 
येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित 
असलेला केंद्र हिस्सा रु.९१०४.०० लाख (५९ %) व समरुप राज्य हिस्सा रु.६०६९.३३ लाख (६१ %) 
असा एकूण रु.१५१७३.३३ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून संदर्भाधीन 
HQ मधील दि.११.७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागास वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून Infrastructure & Maintenance साठी 
केंद्र हिस्सा रु.११६९१.०२ लाख वितरीत करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन समरुप राज्य हिस्सा 
रु.७७९४.०१ लाख इतका निधी वितरीत करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पित निधीपैकी Ree असलेला राज्य हिस्सा रु.३९३०.६७ लाख 
(३९%) इतकी निधी मागणी संदर्भाधीन क्र.३ वरील प्रस्तावान्वये केळी आहे. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत Infrastructure & 
Maintenance साठी सन २०२१-२२ मधील प्राप्त केंद्र हिश्‍ऱ्याच्या प्रमाणात समरुप राज्य हिळ्यासाठी 
सन २०२२-२३ मध्ये BAH असलेला रु.३९३०.६७ लाख इतका निधी (१०० % मर्यादेत) सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव।| लेखाशिर्षव बाब । सन २०२२-२३ । यापूर्वी | सदरशा. नि. 
राज्य हिस्सा मधील वितरीत | अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत | निधी करण्यात येत 
तरतुद असलेली तरतूद 
राष्ट्रीय २२१० इ ४५५ ३१- १००००.०० | ६०६९.३३ ३९३०.६७ 
ग्रामीण । (राज्य हिस्सा ४०%) | सहायक (६१%) (३९%) 
आरोग्य अनुदाने 
अभियान (वेतनेत्तर) 
एकूण १००००.०० | ६०६९.३३ ३९३०.६७ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३९३०.६७ लाख (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी तीस लाख 
सदुसष्ट हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी 
विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य soe भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७२६/व्यय-१४, दि.२५.७.२०२२ 
अन्वये व वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकामधील तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७१९४१०८२४ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN oN oN FST HA 


DEVE! 
st=Mahara! 


25. a9 1296205b9a8746318 
313: 
pset AC64CF186BB11E7252 
442 


FF07B9439DD11CAF728255A5EBOAO 


PAWAR 2.0 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
) अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) AGA, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९) विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


